केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० मार्च, २०२३ 


संदर्भ - नगर विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय, दिनांक ०२ मार्च, 2023. 


शासन शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्रमांक २ वरील परिच्छेद क्र. ०१ मधील 
पहिल्या ओळीत ठाणे महानगरपालिकेच्या “रु. ४५०.०० कोटी” ऐवजी “रु ३२३.७२ कोटी” असे 
वाचण्यात यावे व पृष्ठ क्रमांक २ वरील तक्‍्त्यामधील सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत 
खालीलप्रमाणे वाचावे. 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प | केद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव (प्रकल्प (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
किंमतीच्या ४५%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
२५%) 30 %) 
— १ | २ 3 8 4 
ठाणे 
दातार ता 0? ८०.९३ १४५.६७४ ९७.११६ 
ऐवजी 
(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प केद्र राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | शासनामार्फत | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 
नाव अनुज्ञेय अनुदान । (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
(प्रकल्प २५%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या ५०%) 
२५%) 
शिक अगा २ 3 8 4 
ठाणे 
महानगरपालिका ae oe ee ee 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 

०२. सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१५३०५४५०२५ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 0 
C ANDGE णात 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक,नगरपंचायत प्रशासन संचाळनालय ,मुंबई. 

१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 

११. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

१४. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका,ठाणे. 

१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठरपैकी२ 


